प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता 
दिलेलया कामांवरील स्थगिती उठविण्याबाबत 
आणि सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये प्रशासकीय 
मान्यता दिलेल्या कामांवरील स्थगिती उठवून 
निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ - पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक टिडीएस २०२२/०७/ प्र.क्र..४१३/ 
पर्यटन, दि.२५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२. 


शासन निर्णय : 

प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ नंतर मंजुरी दिलेल्या कामांना स्थगिती 
देऊन सदर कामांसंदर्भात पुढील आदेझ्ापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अशा सूचना 
संदर्भाधिन दि. २५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. सदर स्थगिती 
दिलेल्या कामांपैकी खालील कामांवरील स्थगिती उठवून सदर कामांसंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्यास 
परवानगी देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधिन होती. 
अ) सन २०२१-२२ या वर्षात वेगवेगळया शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी 
खाली नमूद केलेल्या कामांवरील (शासन निर्णयानिहाय) स्थगिती उठविण्यात येत असून पुढील कार्यवाही 
करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे:- 
9) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 


(रुपये लक्षात) 
pe कार्यान्वयीन 
अ.क्र. व जिल्हा कामे अंदाजित रक्‍कम | वितरीत रक्‍कम या 
१ २ ३ tof 4 
१) ठाणे नवी मुंबई 
महानगरपालिका शहर अभियंता, 
क्षेत्रातील गवळीदेव व नवी मुंबई 
५००.०० १५०.०० 
सुलाईदेवी येथील महानगरपालिका, 
पर्यटनस्थळ म्हणून नवी मुंबई 
विकसित करणे, जि. ठाणे 
२) रायगड- । मौजे उमरठ येथील नरवीर व 
वानी यांचे कार्यकारी 
अलिबाग । तानाजी मालुसरे यांचे होत ग हती 
मकता तात ; 
समाधीस्थळ व परिसराचे तात क 
सुशोभिकरण करणे ५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
सुशोभिकरण , ता. ae 
बांधकाम 
पोलादपूर, जि. रायगड 
विभाग,महाड 
३) रायगड- । मौजे साखर येथील श्री कार्यकारी 
अलिबाग सुर्याजी मालुसरे यांचे अभियंता, 
समाधीस्थळ व परिसराचे २२२.१६ ४५.०० सार्वजनिक 
सुशोभिकरण करणे, ता. बांधकाम 
पोलादपूर, जि. रायगड विभाग,महाड 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


४) रायगड- 
अलिबाग 


मौजे घागरकोंड येथील 
झुलत्या पूलाचे बांधकाम 
करणे, ता. पोलादपूर, जि. 
रायगड 


२७९ .७० 


७५.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,महाड 


५) रायगड- 
अलिबाग 


कर्जत तालुक्‍यातील 
खांडस, साजगांव व 
कडाव येथील विकास 
कामे 


खांडस येथील शिवमंदिर 
परिसर सुशोभिकरण 
करणे, ता. कर्जत 


५०.०० 


२०.०० 


साजगांव पुरातन विठ्ठल 
मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
खालापूर 


५०.०० 


२०.०० 


कडाव गणपती मंदिर 
परिसर सुशोभिकरण 
करणे , ता. कर्जत 


५०.०० 


२०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता 
(बांधकाम), 
रायगड जिल्हा 
परिषद, अलिबाग 


एकूण 


१५०.०० 


६०.०० 


६) रायगड- 
अलिबाग 


उंबरखिड येथील शिवतिर्थ 
समरभूमी विकास कामे, 
ता. खालापूर, जि. रायगड 


८२.४८ 


५०.०० 


उपवन संरक्षक, 
अलिबाग 


७) अहमदनगर 


श्रीरामपूर तालुक्‍यातील 
सरला a येथील 
गंगागिरी महाराज संस्थान 
येथील विकास कामे 


लेक डेव्हलपमेन्ट 


२९५.९४ 


सिल्ट ट्रप 


११.४५ 


घाट डेव्हलपमेन्ट 


९.११ 


०८ | av} 4] 0 


कंपाऊड वॉल 


33.38 


गाडन डेव्हलपमेन्ट 


१५.०३ 


जी.एस.टी. १८% 


६५.६८ 


आकस्मिकता ४% 


१४.५९ 


विद्युतीकरण ११% 


४०.१३ 


काम विमा ०.५% 


१.८२ 


सल्लागार शुल्क ३ % 


१०.९७ 


900,00 


कार्यकारी 

अभियंता, 
सा.बा.विभाग, 

संगमनेर 


एकूण 


४९८.०२३ 


१००,०० 


८) जळगाव 


कृष्णसागर (बहुळा प्रकल्प), 
ता. पाचोरा, जि. जळगाव 
येथील पर्यटन विकास कामे 


पृष्ठ ३६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


q Work Portion 329.49 
(Construction of 
retaining wall, Service 
Road, Ghat, Land, 
Levelling, Gazebos, 
Pathway Fixing कार्यकारी 
क | अभियंता, 
Foutain, Gardening, 
é लकत १००.०० सार्वजनिक 
afeteria, Toilet block ) , 
बांधकाम विभाग, 
Add for GST १२% ४६.५० 
—— जळगाव 
Add Electrification 
2 ४२.६३ 
harges ११% 
tof Add Consultancy 
(9.194 
Charges 2% 
षु Add Contingencies ४% १५.५० 
एकूण ४९९.९५ १००.०० 
९) सातारा | मौजे धुळदेव ता. माण, जि. 
सातारा येथील श्री धुळदेव कार्यकारी 
देवस्थान परिसर अभियंता, 
सुधारणेसाठी दुतर्फा घाट २०७.३९ १०५.०० बांधकाम विभाग 
बांधणे, संरक्षित भिंत, (दक्षिण), सातारा 
प्रवेशव्दार, बगीचा व जि.प., सातारा 
तत्सम कामे करणे. 
१०) सातारा । मौजे विरकरवाडी ता.माण 
येथील विठठल रुक्मीणी मुख्याधिकारी, 
मंदिर परिसर सुधारणा म्हसवड 
करणे, सभामंडप बांधणे, १००.०० ५०.०० नगरपरिषद, 
संरक्षण भिंत, प्रवेशव्दार, म्हसवड, जि. 
पिण्याची व्यवस्था, बगीचा सातारा 
व इतर कामे 
११ सातारा । विरकरवाडी येथे मेढपाळ 
व कळपाचे सौंदर्यात्मक अधिष्ठाता, सर 
शिल्प उभारणे, ता. माण, ज.जी. कळा 
ae १७.१३ १७.१३ 
जि. सातारा महाविद्यालय, 
मुंबई 
१२ सातारा । मौजे नायगांव ता. खंडाळा 
गावांतर्गत प्रस्तावित 
कामांना ब वर्ग पर्यटन अतिरिक्त मुख्य 
मधुन विकास कामांना कार्यकारी 
निधी मिळणेबाबत. अधिकारी, 
१ सांस्कृतिक सभागृह बांधणे १२१.३७ जि.प.सातारा 
२ लोकांसाठी दोन मजली मिलो ५०.०० 
प्रतिक्षालय इमारत उभारणे न 
एकूण २११.६६ ५०.०० 


पृष्ठ ३६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


रस्ता इ.) 


१३) कोल्हापूर | सुरपली ता. कागल, जि. 
कोल्हापूर येथील गाव 
तलाव विकास कामे 
१ गाव तलाव परिसरात कार्यकारी 
पेव्हिंग ब्लाक बसविणे oes अभियंता 
२ गाव तलाव परिसरात १००.०० (बांधकाम), 
रिटेनिंग वॉलचे बांधकाम ९९.८३ जिल्हा परिषद 
करणे कोल्हापूर 
एकूण १९४.०९ १००.०० 
१४) कोल्हापूर | पावनखिंड येथे प्रसाधनगृह कार्यकारी 
बांधणे समाधीस्थळांचा अभियंता, 
विकास करणे, सार्वजनिक 
अस्तित्वातील दगडी ३०.०० २०.०० बांधकाम 
बांधकामाचे डागडुजी विकभाग (विशेष 
करणे, ता. शाहुवाडी, जि. प्रकल्प), 
कोल्हापूर कोल्हापूर 
१५) अमरावती | प्रबोधनकारक ठाकरे 
आणि साहित्यिक राम कार्याकरी 
शेवाळकर यांच्याशी अभियंता, 
संबंधित अचलपूर, जि. ५००.०० १००.०० सार्वजनिक 
अमरावती शहराचा बांधकाम विभाग, 
सर्वागिण विकास अचलपूर 
करण्याबाबत 
१६) बुलडाणा | बुलडाणा शहराला पाणी 
पुरवठा करणाऱ्या येळगाव मुख्याधिकारी, 
जलाड्ायाच्या भिंती beats aaah BS ee 
समोरील पडीक age न बुलडाणा 
जागेवरील पर्यटन विकास तीट, 
कामांबाबत 
१७ औरंगाबाद | धुपखेडा (धुपगांव) 
साईबाबा मंदिर, ता. पैठण, 
जि. औरंगाबाद येथील 
विकास कामे 
१ साईबाबा मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे कार्यकारी 
(सभागृह बांधकाम, अभियंता 
पार्कींग, स्वच्छतागृह, २००.०० ७५.०० (बांधकाम) 
किचन रोड, स्टोअर रुम, जिल्हा, परिषद, 
कम्पाउंड वॉल, सिमेंट औरंगाबाद 


पृष्ठ ३६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


२ साईबाबा मंदिर धुपखेडा 
(धुपगांव) ता. पैठण येथे 
येलगंगा येथे स्नानगृह, ३००.०० ७५.०० 
नदीवर घाट, कम्पाउंड 
वॉल इ. 
एकूण ५००.०० १५०.०० 
१८) औरंगाबाद | धुपखेडा (धुपगांव) 
साईबाबा मंदिर, ता. पैठण, 
जि. औरंगाबाद येथील 
विकास कामे 
१ तोडोळी ते साईबाबा मंदिर 
रस्ता ग्रा.मा.२२ किमी 
०/०० ते ७/०० 
200,00 (94.00 
मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे (जि.प. कार्यकारी 
मालकीचा रस्ता) अभियंता 
२ साईबाबा मंदिर परिसर (बांधकाम) 
जोडरस्ता कौंडगाव ते जिल्हा, परिषद, 
धुपखेडा रस्ता अजिमा-३९ औरंगाबाद 
किमी ०/०० ते ४/५०० २००.०० ७५.०० 
मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे (जि.प. 
मालकीचा रस्ता) 
एकूण ¥00.00 440,00 
१९) औरंगाबाद | नगदेश्वर प्राचीन महादेव 
मंदिर गेवराई (बा, ता. 
पोच Bs oat कार्यकारी 
पैठण येथे पोच रस्ता करणे as 
इजिमा ९० किमी ०/०० ae 
Rie ता 200,00 ७५.०० ( 
ते४/००, सिमेंट wa 
तिक धो जिल्हा, परिषद, 
दुरुस्ती, भौतिक सुवि या 
ae जा औरंगाबाद 
निर्माण करणे व 
सुशोभिकरण. 
२०) औरंगाबाद | गुगळादेवी दाभरुळ ता. कार्यकारी 
पैठण येथे विविध भौतिक अभियंता (बांध) 
200,00 94.00 
सुविधा निर्माण करणे व जिल्हा परिषद, 
सुशोभिकरण करणे औरंगाबाद 
२१) नांदेड । मरळक, ता. जि.नांदेड 
येथीळ महादेव मंदिर 
परिसरातील विकास कामे 
१ मरळक महादेव मंदिर कार्यकारी 
परिसरात यात्री निवास अभियंता, 
च १००,०० ९०.०० 
बांधणे सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 


पृष्ठ ३६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


२ मरळक महादेव मंदिर नांदेड 
: : 400,00 80,00 
परिसरात सभामंडप बांधणे 
३ मरळक महादेव मंदिर 
परिसरात सी.सी. रस्ता, 
बंदीस्त सी.सी. नाळी व प शरीर noe 
पेव्हर ब्लॉक करणे 
४ मरळक महादेव मंदिर 
परिसरात स्त्री व पुरषांसाठी 
: ५०.०० २५.०० 
स्वतंत्र स्नानगृह व 
स्वच्छतागृह बांधणे. 
एकूण 340.00 १४५.०० 
VHA ते २१ ६१४२.५९ १८६७.१३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दि. ११ फेब्रुवारी, २०२२ 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व जिल्हा कामे ee कार्यान्वयीन 
अंदाजित रक्‍कम | वितरीत रक्‍कम न 
यंत्रणा 
q Q 3 8 4 
१) नंदुरबार | उनपदेव, ता. शाहादा, कार्यकारी 
जि. नंदुरबार येथील अभियंता, 
विकास कामे (मंदिर १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 
परिसर विकसित करणे, बांधकाम विभाग, 
निवासाची सोय करणे) शहादा 
२) भंडारा भंडारा wails खांब ४९९.८४ १५०.०० 
तलावाचे बांधकाम, मुख्याधिकारी, 
सौदर्यीकरण तसेच नगरपरिषद 
विकास कामे करणे, जि. भंडारा 
भंडारा 
एकूण १ ते२ ५९९.८४ १८०.०० 
३) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दिनांक :२३ फेब्रुवारी, २०२२ 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व जिल्हा कामे अंदाजित रक्‍कम वितरीत रक्‍कम |। कार्यान्वयीन यंत्रणा 
१ २ ३ ४ 4 
१) रायगड विन्हेरे येथील झोलाई 
माता मंदिर येथील 
विकास कामे, ता. 
महाड, जि. रायगड 
१ भक्त निवास बांधणे कार्यकारी अभियंता, 
२०३.९० ६०.०० (बांधकाम) 
रा.जि.प.,अलिबाग 
एकूण २०३.९० ६०.०० 
२) नाशिक श्री संत रामगीरबाबा 


मंदिर, 
बागळाण 


चौंधाणे, ता. 


पृष्ठ ३६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


श्री संत रामगीरबाबा 
मंदिर, चौंधाणे, ता. 
बागलाण, जि. नाशिक 
येथे विविध विकास 
कामे करणे (रथमार्ग 
कॉक्रीटीकरण करणे व 
भाविकांसाठी पर्यटक 
निवास बांधणे) टप्पा-२ 


200,00 


६०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता(इवद) 
विभाग क्र.२, जि.प. 
नाशिक 


एकूण 


200,00 


६०.०० 


३) जालना 


भराडखेडा ता. 
बदनापुर, जि. जालना 
येथे श्री क्षेत्र हानी मंदिर 
देवस्थान परिसरातील 
विविध विकास कामे 


भोरडी नदीवरील घाट 
व नळकांडी पुलाचे 
बांधकाम करणे 


७९.९८ 


२५.०० 


सांस्कृतिक सभागृहाचे 
बांधकाम करणे (डोम 
शोड) 


६९.९८ 


२०.०० 


भक्त निवासाचे 
सुशोभिकरण करणे व 
फर्निचर चे काम करणे 


१९.९४ 


६.०० 


खुल्ला सभागृहाचे 
सुशोभिकरण करणे 


५.०० 


गार्डन चे काम करणे 


९.९२ 


प्रवेशव्दार बांधकाम 
करणे (शेळगाव फाटा, 
घानेवाडी फाटा, वाल्हा 
फाटा) 


२८.३२ 


१०,०० 


मुख्य प्रवेशञव्दाराचे 
सुशोभिकरण करणे 


१४.९८ 


५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, जालना 


एकूण 


२२३८.०९ 


८०.९२ 


एकूण१ते३ 


६४१.९९ 


२००.९२ 


पृष्ठ ३६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


४) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : २९ मार्च, 2022 


(रुपये लक्षात) 


अ.क्र. व जिल्हा 


कामे 


अंदाजित रक्‍कम 


वितरीत रक्‍कम 


कार्यान्वयीन यंत्रणा 


4 


२ 


३ 


8 


५ 


१) पालघर 


पालघर जिल्हयातील 
विकास कामे 


रा.म.मा.क्र. ४ केळवे 
येथील पुलनाका ते 
शितला देवी मंदिराकडे 
जाणाऱ्या रस्त्याचे 
मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे, ता. 
पालघर 


२५०.०० 


५०.०० 


प्रजि.मा. ३४ केळवे छ. 
शिवाजी महाराज चौक 
बाजार रस्त्याचे 
मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे, ता. 
पालघर 


५०.०० 


44.00 


काग्मकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, पालघर 


एकूण 


300,00 


&4.00 


2) ठाणे 


डोंबिवली 
विकास कामे 


येथील 


मोठागाव खाडीकिनारी 
असलेल्या बॅकवॉटर 
(नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत) 
सुशोभिकरण करणे व 
नेचर पार्क तयार 
करण्यासाठी निधी 
मिळणेबाबत 


४९८.२८ 


१५०.०० 


कार्यकारी अभियंता 
(बांध), कल्याण 
डोंबिवली 
महानगरपालिका, 
डोंबिवली विभाग 


३) ठाणे 


भिवंडी निजामपूर, जि. 
ठाणे येथील विकास काम 


भिवंडी निजामपूर शहर 
महानगरपालिका 
कार्यक्षेत्रातील भादवड 
तलाव व त्या लगत 
उद्यान विकसित करणेचे 
काम करणे 


३५८.०० 


१०८.०० 


आयुक्त, भिवंडी 
निजामपूर शहर 
महानगरपालिका 


४) ठाणे 


शहापूर 
माहुली 
परिसरातील 
सुशोभिकरण करणे व 
पायाभूत सुविधा निर्माण 
करणे 


तालुक्‍यातील 
किल्ला 


९४००.०० 


१२०.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, ठाणे 


पृष्ठ ३६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


4) ठाणे अशोका धबधबा पर्यटन pean 
eran fact कार्यकारी ; 
स्थळाच्या ठिकाणी वा 
व २००.०० ६०.०० बांधकाम विभाग, 
पायाभूत सुविधा निर्माण 
कशी जिल्हा परिषद, ठाणे 
, ता. शहापूर 
६) रायगड रायगड जिल्हयातील 
विकास कामे 
१ कांगोरीगडकडे मंदिर 
परिसर सुधारणा करणे २५.०० ८.०० आणता 
न कार्यकारी अभियंता 
345 (बांधकाम) रायगड 
२ मौजे निजामपूर 
हिरकणीवाडी जिल्हा परिषद, 
हिरकणीवाडी रायगड त्या 
क णा अलिबाग 
रोप वे कडे जाणाऱ्या १००.०० ३०.०० 
रस्त्यालगत संरक्षण भिंत 
बांधणे ता. महाड 
एकूण ३२५.०० ९८.०० 
७ रायगड शूरविर मुरारबाजी Beck 
) य गहरी डु य कार्यकारी अभियंता 
देशपांडे स्मारक या 
सुशोभिकरण करणे व (बां रायगड 
सुशोभिकरण करणे व १००.०० ३०.०० 
ae mae जिल्हा परिषद, 
रस्ता तयार करणे ता. 
अलिबाग 
महाड 
८) रायगड मौजे रानवली कार्यकारी अभियंता 
श्री.मैरवनाथ (बांधकाम) रायगड 
मंदिरासमोरील १००.०० ३०.०० जिल्हा परिषद, 
सुशोभिकरण करणे, ता. अलिबाग 
श्रीवर्धन, जि. रायगड 
९) रायगड रायगड जिल्हयातील 
आंबिवळी लेणी व 
कोढाणे लेणी येथील 
विकास कामे 
१ आंबिवळी बौध्दविहार 
लेणी परिसर २००.०० ६०.०० कार्यकारी अभियंता, 
सुशोभिकरण करणे सार्वजनिक बांधकाम 
२ कोढाणे लेणी परिसर डु 2 विभाग, पनवेल 
00,00 0,00 
सुशोभिकरण करणे 
एकूण 4OO,00 440,00 
१०) रायगड जिल्हयातील 
रायगड मांडवणे तळाव व नेरळ 
परिसर येथील विकास 
कामे 
q मांडवणे तलाव at " कार्यकारी अभियंता, 
0,00 .00 A 
सुशोभिकरण करणे ७ न सार्वजनिक बांधकाम 


पृष्ठ ३६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


नेरळ परिसर 
सुशोभिकरण करणे 


200,00 


६०.०० 


विभाग, पनवेल 


एकूण 


340,00 


१०५.०० 


११) रायगड 


अलिबाग मुरुड येथील 
पर्यटन स्थळांचा विकास 
कामांना मंजूरी देऊन 
निधी उपलब्ध होणेबाबत 


उमटे करंजाई मंदिर 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
अलिबाग 


६०.० 


१८.०० 


ताजपूर हनुमान मंदिर 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
अलिबाग 


१००,०० 


३०.०० 


चौल दत्त मंदिर 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
अलिबाग 


900,00 


30,00 


काशिद समुद्र किनारा 
परिसर सुशोभिकरण 
करणे, ता. मुरुड 


८०.०० 


२४.०० 


तेलवडे हनुमान मंदिर 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
मुरुड 


५०.०० 


44.00 


उप अभियंता 
(बांधकाम) रायगड 
जिल्हा परिषद, 
अलिबाग 


मुरुड दत्त मंदिर 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
मुरुड 


६०.०० 


१८.०० 


मुख्याधिकारी, मुरुड- 
नगर परिषद 


एकूण 


४५०.०० 


१३५.०० 


१२) रायगड 


रायगड जिल्हयातील 
विकास कामे 


मौजे थळ श्रीदत्त मंदिर 
टेकडी परिसर सुधारणा 
व सुशोभिकरण, संरक्षक 
भिंत बांधणे ता. अलिबाग 


७५.०० 


२२.०० 


मौजे मुळे संगमेश्वर 
येथील शांकरमंदिर (प्रती 
जेजूरी) परिसर सुधारणा 
व सुशोभिकरण करणे 
ता. अलिबाग 


९०.०० 


१२.०० 


मौजे थळ श्री 
विठ्ठलरुक्मीणी मंदिर 
दुरुस्ती करणे व परिसर 
सुशोभिकरण करणे ता. 
अलिबाग 


५०.०० 


44.00 


कार्यकारी अभियंता 
(बांधकाम), राजिप, 
अलिबाग 


पृष्ठ ३६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


मौजे वरसोली मार्तंड 
मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
अलिबाग 


९०.०० 


१२.०० 


मौजे कुरुळ श्री दत्तर 
मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
अलिबाग 


३०.०० 


मौजे मालाडे नागरवाडी 
येथील मारुती मंदिर 
दुरुस्ती व परिसर 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
अलिबाग 


९०.०० 


१२.०० 


एकूण 


२७५.०० 


८२.०० 


१३) रायगड 


रायगड जिल्हयातील 
विकास कामे 


मौजे कुसुंबळे शिवमंदिर 
परिसर सुशोभिकरण 
करणे ता. अलिबाग 


९०.०० 


१२.०० 


मौजे भुवनेश्वर शिवमंदिर 
परिसर सुशोभिकरण 
करणे, ता. अलिबाग 


९०.०० 


१२.०० 


मौजे कनकेश्वर 
शिवमंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
अलिबाग 


९०.०० 


१२.०० 


मौजे वरसोली श्री विठ्ठल 
veto मंदिर परिसर 
सुधारणा व सुशोभिकरण 
करणे, ता. अलिबाग 


९०.०० 


१२.०० 


मौजे चाळमळा साईमंदिर 
परिसर सुधारणा व 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
अलिबाग 


२०.०० 


६.०० 


मौजे शहाबाज श्री दत्त 
मंदिर (दत्तटेकडी) 
परिसर सुधारणा व 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
अलिबाग 


९०.०० 


१२.०० 


मौजे वाघविरा वाघेश्वर 
मंदिर परिसर सुधारणा व 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
अलिबाग 


९०.०० 


१२.०० 


कार्यकारी अभियंता 
(बांधकाम), राजिप, 
अलिबाग 


एकूण 


२६०.०० 


७८.०० 


पृष्ठ ३६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


१४) रायगड 


मुरुड जंजिरा बु. येथील 
आचार्य विनोबा भावे यांचे 
स्मारक परिसर सुधारणा 
करणे ता. मुरुड, जि. 
रायगड 


७8.९७ 


५०.०० 


मुख्याधिकारी, मुरुड, 
नगरपरिषद 


१५) रत्नागिरी 


वेळास नारायणनगर, 
ता.मंडणगड येथे पर्यटन 
स्थळ विकसित करणे 


जांभा पाखाडी संरक्षक 
भिंत 


७९.२७ 


अंतर्गत सस्ते, पाईप 
मोरी, संरक्षक भिंत 


५६.११ 


आरसीसी गटर व बेचेस 


१८.९० 


लहान पूल, काँजवे, 
जोड रस्ता 


६५.७२ 


६६.०० 


कार्यकारी अभिंयता, 
सा.बां.विभाग, चिपळुण 


एकूण 


२२०.०० 


६६.०० 


१६) सिधुदुर्ग 


देवगड तालुक्‍यातील 
मिठबाव तांबळडेग 
येथील श्री गजबादेवी 
मंदिर पर्यटन क्षेत्रात 
सुविधा उपलब्ध करुन 
देणे 


५००.०० 


१५०.०० 


कार्यकारी अभियंता, 

सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग, कुडाळ, मु. 
कणवली 


१७ नाशिक 


श्री क्षेत्र पिपळेश्वर महादेव 
मंदिर, सटाणा शहर, ता. 
बागलाण, जि. नाशिक 
येथे पर्यटक was बांधणे, 
पुजारीकरीता खोली 
बांधकाम करणे, मंदिरास 
कमान बांधणे व 
अनुषंगिक कामे 


१५०.०० 


४५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मालेगांव 


१८) नाशिक 


होळकरवाडा 
(रंगमहाल), ता. चांदवड, 
जि. नाशिक या 
राज्यसंरक्षित स्मारकाचे 
जतन व दुरुस्ती करणे 


५००.०० 


200,00 


सहायक संचालक, 
पुरातत्व विभाग, 
नाशिक 


१९) धुळे 


श्री क्षेत्र नागेऱवर मंदिर 
अजनाड ता. शिरपुर 


कार्यकारी अभियंता 
(रो.ह.यो) सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, धुळे 


पृष्ठ ३६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


q श्री क्षेत्र नागेऱवर मंदिर 
करिता कॉक्रीट रस्ता व 
गटार संरक्षण भिंतीचे २००.०० ६०.०० 
बांधकाम करणे ता. 
शिरपुर जि. धुळे 
२ मंगळ कार्यालयाशेजारी 
सामाजिक सभागृह ४०.३७ १५.०० 
बांधकाम करणे 
३ पायरी व छताचे बांधकाम 
करणे ता. शिरपुर जि. ८०.०० २४.०० 
धुळे 
एकूण ३२०.३७ ९९.०० 
२०) जळगाव गारखेडा ता. जामनेर 
(जुने शिंगायत शिवार) कार्यकारी अभिंयता 
येथे वाघूर धरण बँक ४९८.०० १५०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
वॉटर परिसरात व्हिला विभाग जळगांव 
कॉटेजचे बांधकाम करणे 
२१) जळगाव । गारखेडा, ता जामनेर 
(जुने लिंगायत शिवार) कार्यकारी अभिंयता 
येथे वाघूर धरण बॅक ४९५.०० १५०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
वॉटर परिसरात विभाग जळगाव 
हाऊसबोट पुरविणे 
२२) जळगाव । गारखेडा ता. जामनेर 
येथील ऐतिहासिक कार्यकारी अभिंयता 
पुरातन श्रीराम मंदिर येथे ४८१.०० १४५.०० सार्वजनिक बांधकाम 
पर्यटक निवारा बांधकाम विभाग जळगाव 
करणे, जि. जळगाव 
२३)सातारा मौजे माडी ता. माण कार्यकारी अभियंता, 
येथील विकास कामे बांधकाम विभाग 
करणे दी व (दक्षिण), जिल्हा 
परिषद, सातारा 
२४) सातारा । विरकरवाडी ता. माण, 
जिल्हा सातारा येथे 
ति माती sire 
संवर्धन करणारे क वा 
४९.५० ४९.५० सर ज.जी. 


त्रिमितीय सौदर्यीकरण 
शिल्प (गजी-ढोळ व 
ओवीकार) उभारणे. 


महाविद्यालय, मुंबई 


पृष्ठ ३६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


२५) कोल्हापूर । कोल्हापूर जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंता, 
कुरणी, ता. कागल बांधकाम विभाग, 
aise 424.00 ३८.०० 
येथील महादेव मंदिर जिल्हा परिषद, 
परिसर विकास करणे कोल्हापूर 
२६) कोल्हापूर । आदमापूर ता. भुदरगड 
येथील विकास कामे 
१ आदमापूर ता. भुदरगड, 
जि. कोल्हापूर येथील श्री 
बाळूमामा देवालय 
संरक्षक भिंत व काँक्रीट ह ees 
Seow कार्यकारी अभियंता 
आदमापूर (बांधकाम) जिल्हा 
२ आदमापूर ता. भुदरगड, परिषद, कोल्हापूर 
जि. कोल्हापूर येथील श्री . 
बाळूमामा महानिर्वाण 
स्थळ, श्री मरगाबाई “ee oe 
देवालय परिसरात Sal 
मंडप उभारणे 
एकूण ३७६.८८ ११५.०० 
२७ कोल्हापूर | मौजे नितवडे - दोनवडे 
खेडगे ता भुदरगड, कार्यकारी अभियंता, 
धबधब्यांकरिता पर्यटन सार्वजनिक बांधकाम 
पायवाट करणे व ३९४.०१ १२०.०० विभाग (दक्षिण) 
सुशोभिकरण करणे टप्पा कोल्हापुर (प्रस्ताव 
क्र.१ आहे) 
२८) कोल्हापूर । मौजे नितवडे - दोनवडे 
खेडगे ता. भुदरगड कार्यकारी अभियंता, 
धबधब्यांकरिता पर्यटन सार्वजनिक बांधकाम 
पायवाट करणे व 340,03 404.00 विभाग (दक्षिण) 
सुशोभिकरण करणे टप्पा कोल्हापुर (प्रस्ताव 
क्र.२ आहे) 
२९) कोल्हापूर । जोतिलिंग देवालय, 
वाघापूर, ता. भुदरगड, पळ आता सत आ 
जि. कोल्हापूर येथे ae 
बहुउददेशीय सभागृह ३४९.०० १०४.७० (बांधकाम), दक्षिण, जि. 
प. कोल्हापूर 


बांधणे व परिसर 
सुधारणा करणे. 


पृष्ठ ३६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


30) बुलडाणा 


बुलडाणा जिल्ह्यातील 
सप्तक्रषीची सात स्थळे 
(वडाळी, ऊटी, गोमेधर, 
वरवंड, पाथर्डी, विश्वी, 
दुर्गबोरी), ता. मेहकर 
येथील विकास कामे 


सप्तक्रषीची सात स्थळे 
वरवंड , ता. मेहकर 
येथील विकास कामे 

१) An approach road 
2) CC side water 
drains 


दुर्गवीर, ता. मेहकर 
येथील विकास कामे. 
3) CC road 

४) CC side water 
drains 


पाथर्डी, ता. मेहकर 
येथील विकास कामे 
4) Minor bridge 

६) WBM Road 
(9)Cultural Hall 


TNA, ता. मेहकर 
येथील विकास कामे 
८) Minor bridge 
९) WBM road 

१०) Cultural Hall 


उटी-देळप, ता. मेहकर 
येथील विकास कामे 
११) Minor bridge 

92) WBM road 

१३) Cultural Hall 


4OO,00 


440,00 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, बुलडाणा 


३१) बुलडाणा 


शारंगधर बालाजी 
प्राचीन मंदिर मेहकर 
येथील रस्ता बांधकाम व 
सौंदर्यीकरण करणे 


३१९.४६ 


१००,०० 


मुख्याधिकारी, नगर 
परिषद मेहकर 


३२) बुलडाणा 


शारंगधर बालाजी 
प्राचीन मंदिर मेहकर 
येथील प्रवेशव्दार 
बांधकाम करणे 


८०.०० 


२४.०० 


मुख्याधिकारी, नगर 
परिषद मेहकर 


एकूण बुलडाणा 


१२१४.४६ 


3190 00 


पृष्ठ ३६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


वाशिम एकबुर्जी प्रकल्प, ता. जि. pos 
of) : g as कार्याकरी ; 
वाशिम येथे वॉल ae 
वगग en gee ५०.०० १५.०० विभाग, जि. 
कम्पाऊंड व स्वागत 
eee प. वाशिम 
कमान बांधकाम करणे 
४) वाशिम मौजे उकळीपेन लिग 
तन चो कार्यकारी ; 
ता.जि.वाशिम येथे लट 
ला ener ae ५०.०० १५.०० बांधकाम विभाग, जि. 
स्वागत कमान बांधकाम 
= प. वाशिम 
करणे 
३५) वाशिम मौजे कोडाळा झामरे, ता. 
वाशीम येथे slats, कार्याकरी अभियंता, 
पेव्हर ब्लॉकचे बांधकाम, ८०.०० २४.०० बांधकाम विभाग, जि. 
भक्त निवास व स्वागत प. वाशिम 
कमान बाधकाम करणे 
वाशिम मौजे देगाव, ता.जि. Sates 
३६) जा म्हा कार्याकरी 
वाशिम येथे सेवालाल त 
कता काग २०.०० ६.०० विभाग, जि. 
महाराज संस्थान स्वागत nn 
Sate प. 
कमान बांधकाम करणे 
३७) वाशिम मौजे धुमका , ता.जि.. 
वाशिम येथे काकडडाहा ण क चा 
वाती ती कार्याकरी : 
बाबा संस्थान येथे ee 
ae की ५०.०० १५.०० विभाग, जि. 
, पेव्हर ब्लॉक की 
विवा वती प. वाशिम 
भक्त निवास बांधकाम 
करणे. 
८) वाशिम मौजे आसोला, ता. जि. Pas 
2°) a कार्याकरी , 
वाशिम सोमना! स्य 
aie eae १०.०० ३.०० बांधकाम विभाग, जि. 
महाराज येथील आवार तिस 
यो प. 
भिंत बांधकाम करणे 
३९)चंद्रपूर ता. चिमुर श्रीहरी कार्यकारी अभियंता, 
बालाजी देवस्थान येथील सा.बां.विभाग, 
धर्मशाळा व बोटींग हॉल ४९९.६५ १५०.०० नागभीड 
व पार्किंगचे बांधकाम 
करणेबाबत 
४०) गोंदिया बोधलकसा येथील (१५ 
) को ae (11 अति. मुख्य कार्यकारी 
कामे) पर्यटन विकास ape 
ah गोंदिया २१७.३० ७८.०० , जि.प. 
कामे जि. , ता. मोठ्या 
तिरोडा 
४१) गोंदिया चोरखमारा येथीळ (१६ अति. मुख्य कार्यकारी 
कामे) पर्यटन विकास कामे २३३.४० ८४.०० अधिकारी, जि.प. 
जि. गोंदिया, ता. तिरोडा गोंदिया 


पृष्ठ ३६ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


४२) औरंगाबाद 


औरंगाबाद जिल्ह्यातील 
वैजापूर व गंगापूर 
तालुक्‍यातील मौजे 
शिवूर, मौजे सावखडे 
गंगा, मौजे साकेगाव, 
मौजे हिंगोणी, मौजे 
नांदगाव, मौजे 
ळासूरगाव , मौजे 
बाभुळगाव, मौजे 
नागमठाण, मौजे मांजरी, 
मौजे घोडेगाव व मौजे 
चिचंडगाव येथीळ 
विकास कामे 


मौजे शिऊर, ता. 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद 
येथे श्री संत जगनाडे 
महाराज मंदिर परिसरात 
सामाजिक सभागृह 
बांधकाम व सुशोभिकरण 
करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे शिऊर,ता. वैजापूर 
येथे संत शिवाई 
मातामंदिर सामाजिक 
सभागृह बांधकाम व 
सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे साकेगाव, ता. 
वैजापूर येथे श्रीकृष्ण 
मंदिर परिसरात भक्‍त 
निवास बांधकाम करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे सावखेड गंगा ता. 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद 
येथे चक्रधर स्वामी 
(महानुभाव) मंदिर 
परिसरात भक्‍त निवास 
बांधकाम करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे  हिंगोणी, ता. 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद 
येथे महानुभाव मंदिर 
परिसरात भक्‍त निवास 
बांधकाम करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे नांदगाव, ता. 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद 
येथे गुलाबगिरी महाराज 
आश्रम परिसरात भक्त 
निवास बांधकाम करणे व 
सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


८.०० 


कार्यकारी अभिंयता 
(बांधकाम), जि.प. 
औरंगाबाद 


पृष्ठ ३६ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


मौजे लासूरगाव, ता. 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद 
येथे  देविदाक्षायणीच 
मंदिर परिसरात स्ट्रील 
पत्र्यामध्ये होड बांधकाम 
करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे बाभुळगाव गंगा, ता. 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद 
येथे शिवचिदंबरम स्वामी 
आश्रम परिसरात स्ट्रील 
पत्र्यामध्ये होड बांधकाम 
करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे नागमठाण, ता. 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद 
येथे नागेश्वर मंदिर 
परिसरात eles 
पत्र्यामध्ये होड बांधकाम 
व सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


८.०० 


१० 


मौजे मांजरी, ता. 
गंगापूर, जि. औरंगाबाद 
येथे मुकुंदा देवी मंदिर 
परिसरात eles 
पत्र्यामध्ये होड बांधकाम 
व सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


८.०० 


११ 


मौजे घोडेगाव, ता. 
गंगापूर, जि. औरंगाबाद 
येथे Wa महाराज 
मंदिर परिसरात पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे व सिमेंट 
कॉक्रीट रस्ता तयार 
करणे 


२५.०० 


८.०० 


१२ 


मौजे चिंचडगाव, ता. 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद 
येथे श्रीकृष्ण मंदिर 
परिसरात संरक्षक भिंत 
बांधकाम करणे 


२५.०० 


८.०० 


एकूण 


300,00 


९६.०० 


४३) औरंगाबाद 


औरंगाबाद येथील बीबी 
का मकबराकडे 
जाण्यासाठी पाथवे 
बनविणे 


900,00 


30,00 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, औरंगाबाद 


पृष्ठ ३६ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


४४) औरंगाबाद । औरंगाबाद 
महानगरपालिका 
हद्दीतील वॉर्ड क्र.११५ कार्यकारी अभियंता, 
सातारा तांडो ते खंडोबा १००.०० ३०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
मंदिर रस्त्याचे विभाग, औरंगाबाद 
मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे 
४५) औरंगाबाद । औरंगाबाद 
महानगरपालिका 
हद्दीतील वॉर्ड क्र.१५ कार्यकारी अभियंता, 
मिटमिटा अंतर्गत तुळजा १००.०० ३०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
भवानी मंदिर परिसरात विभाग, औरंगाबाद 
संरक्षण भिंत व पार्कींग 
शेडचे बांधकाम करणे. 
४६) औरंगाबाद । औरंगाबाद 
महानगरपालिका 
हद्दीतील वॉर्ड क्र.१५ अभियंता 
न : कार्यकारी 
मिटमिटा अंतर्गत तुळजा eS eee 
eae 400,00 30,00 सार्वजनिक बांधकाम 
भवानी मंदिर परिसरात आदगावाद 
Sais पितत चु विभाग, औरंगाबाद 
क्षण भिंत व महिला व 
पुरुष प्रसाधन गृहाचे 
बांधकाम करणे 
४७ औरंगाबाद । पाणचक्की कडे 
जाण्यासाठी डॉ. कार्यकारी अभियंता, 
बाबासाहेब आंबेडकर लॉ १००.०० ३०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
कॉलेज पासून पाथवे विभाग, औरंगाबाद 
करणे 
४८) औरंगाबाद । जैन मंदिर, कचनेर येथे कार्यकारी अभियंता, 
सुशोभिकरण व पाथवे २००.०० {0.00 सार्वजनिक बांधकाम 
करणे विभाग, औरंगाबाद 
४९) औरंगाबाद । मौजे कडेठाण येथील की 
eau कार्यकारी 
(महालक्ष्मी मंदिरोभक्त sea 
त्य ae 400,00 ३०.०० ,(बांधकाम), 
निवास बांधकाम व तावा 
सुशोभिकरण करणे जि.प. औरंगाबाद 
सुशोभिकरण करणे 
yo) औरंगाबाद ज्ञानेश्वर मंदिराला लागून em 
9 य कार्यकारी : 
असलेल्या घाटावर णा खडी 
३८०.०० ११४.०० सार्वजनिक बांधकाम 


दगडांचे अच्छादन करणे 
व व किर्ती स्तंभ उभारणे 


विभाग, औरंगाबाद 


पृष्ठ ३६ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


५१) औरंगाबाद । ज्ञानेश्वर महाराज 
मंदिराच्या ६ एकर 
जागेवरील उद्यानात कार्यकारी अभियंता, 
विठ्ठलाचे भव्य शिल्प १५०.०० ४५.०० सार्वजनिक बांधकाम 
उभारणे व उद्यानात विभाग, औरंगाबाद 
लहान मुलांसाठी विविध 
खेळणी बसविणे 

५२) औरंगाबाद श्री हरसिध्दी देवी मंदिर 
हर्सुल येथे संरक्षक भिंत, कार्यकारी अभियंता, 
पेव्हर ब्लॉक, भक्‍त २००.०० ६०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
निवास व परिसर विभाग, औरंगाबाद 
सुशोभिकरण करणे 

५३) औरंगाबाद । श्री हनुमान टेकडी, येथे 
सिमेंट रस्ता, पेव्हर कार्यकारी अभियंता, 
ब्लॉक , वृक्षरोपन व १००.०० ३०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
परिसर सुशोभिकरण विभाग, औरंगाबाद 
करणे 

५४) औरंगाबाद श्री निपटनिरंजन 
महाराज मंदिर येथे कार्यकारी अभियंता, 
सुशोभिकरण व भक्त १००.०० ३०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
निवास बांधकाम करणे विभाग, औरंगाबाद 

५५) औरंगाबाद श्री. गोगाबाबा महाराज अभियंता 

3 es कार्यकारी , 
मंदिर व टेकडी परिसर रि हत पक 

सुशोभिकरण करणे १००.०० ३०.०० सार्वजनिक बांधकाम 

येथे सुशोभिकरण करणे त वाति 
त तयाता विभाग, औरंगाबाद 
व भक्‍त निवास बांधणे 

५६) औरंगाबाद । दक्षिणमुखी हनुमान अभियंता 

४) मंदिर ) 3 कार्यकारी ; 
, दौलताबाद येथे कन गनी 
aoe शोतात २००.०० ६०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
भक्त निवास व ae 
राशगेमिकफरण ac विभाग, औरंगाबाद 
सुशोभिकरण करणे 

५७) औरंगाबाद । औरंगाबाद लेणी क्र.०१ 
येथे भक्‍त निवास, पाथवे, कार्यकारी अभियंता, 
परिसर सुशोभिकरण १५०.०० ४५.०० सार्वजनिक बांधकाम 


करणे 


विभाग, औरंगाबाद 


पृष्ठ ३६ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


५८) औरंगाबाद 


औरंगाबाद लेणी क्र.०७ 
येथे परिसर सुशोभिकरण 
करणे व पाथवे करणे 


१५०.०० 


४५.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, औरंगाबाद 


५९) औरंगाबाद 


पाणचक्की कडे 
जाण्यासाठी ST. 
बाबासाहेब आंबेडकर tT 
कॉलेज पासून पाथवे 
करणे 


900,00 


३०.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, औरंगाबाद 


६०) नांदेड 


मौजे देगांव (बु), ता. 
अर्धापूर येथील विकास 
कामे 


मौजे देगांव (बु), ता. 
अर्धापूर येथे प्रवेशव्दाराचे 
बांधकाम करणे 


१५.०० 


मौजे देगांव (बु), ता. 
अर्धापूर येथील महादेव 
मंदिर ते तिडके हनुमान 
मंदिराकडे जाणाऱ्या 
मुख्य रस्त्यावर पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


२५.०० 


94.00 


कार्यकारी 
अभियंता,सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
नांदेड 


एकूण 


९०.०० 


१५.०० 


६१ नांदेड 


मौजे घुंगराळा, 
ता.नायगाव येथील 
पर्यटन विकास कामे 


५०.०० 


२०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता,बांधकाम 
विभाग (दक्षिण), 
जि.प.नांदेड 


६२) जालना 


परतूर तालुक्‍यातील 
पर्यटन स्थळांच्या 
कामास मंजूरी देणेबाबत 


पाटोदा ता. परतूर 
गणपती मंदिर सभा मंडप 


२०.०० 


पाटोदा ता. परतूर 
गणपती मंदिर ते बस 
स्थानकापर्यंत सिमेंट 
रस्ता व नाली बांधकाम 


५०.०० 


१५.०० 


पाटोदा ता. परतूर 
गणपती मंदिराच्या समोर 
पुरातन बारवाचे दुरुस्ती 
करणे 


90,00 


3.00 


साईबाबा मंदिर परतूर 
येथील संरक्षण भिंत 


३०.०० 


९.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, जालना 


एकूण 


११०,०० 


33.00 


पृष्ठ ३६ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


६३)जालना 


कमळेश्वर महादेव 
देवस्थान पर्यटनस्थळ 
चितोडा  (केळीगव्हाण 
बदनापूर, जि. जालना) 


गार्डन विकासाचे काम 


90,00 


3.00 


पाणी पुरवठ्याचे काम 


90,00 


3.00 


पययटनस्थळी येणाऱ्या 
रस्त्यावर प्रवेशद्वाराचे 
बांधकाम हिवरा रोड 


90,00 


पर्यटनस्थळी येणाऱ्या 
रस्त्यावर प्रवेशद्वाराचे 
बांधकाम केळीगव्हाण 
रोड 


90,00 


पययटनस्थळी येणाऱ्या 
रस्त्यावर प्रवेशद्वाराचे 
बांधकाम नजीक पांगरी 


90,00 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, जालना 


एकूण 


५०.०० 


44.00 


THT IT ६३ 


9823.68 


४४२०.२० 


५) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२ /03 /प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : ३० मार्च, २०२२ (महाराष्ट्र 


पर्यटन विकास महामंडळ) 

(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व जिल्हा कामे अंदाजित रक्‍कम वितरीत रक्‍कम | कार्यान्वयीन यंत्रणा 
१ २ ३ ४ 4 
१) सातारा शिखर शिगणापूर येथे महाराष्ट्र पयटन 

पर्यटक निवास उ ४९३.९६ १४८.२० fase : 
पर्यटक निवास उभारणे विकास महामंडळ 
२ वर्धा पर्यटक निवास, वर्धा 
येथील पर्यटक महाराष्ट्र पर्यटन 
निवासाचे श्रेणीवाढ ४९९.९६ १५०.०० विकास : 
निवासाचे श्रेणीवाढ विकास महामंडळ 
करणे 
३) अहमदनगर । शिडी , जि अहमदनगर 
येथील म.प.वि. 

Seiten पडता महाराष्ट्र पर्यटन 
महामंडळाच्या पर्यटक ४९९.०० ५८.१२ Sees 
निवासाचे श्रेणीवाढ 
करणे 

एकूण१ते३ १४९२.९२ ३५६.३२ 


पृष्ठ ३६ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


६) शासन निर्णय क्रमांक, टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन,दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 


(रुपये लक्षात) 


कामे 


अंदाजित रक्‍कम 


वितरीत रक्‍कम 


कार्यान्वयीन यंत्रणा 


२ 


3 tof 


नु 


कोल्हापूर जिल्ह्यातील 
अर्जुनी ता. कागल 
येथील नृसिंह मंदिर 
येथील पर्यटन विकास 


परिसर सुधारणा करणे 
(मंदिराकडे जाणारा 
रस्ता करणे) 


९०.०० 


मंदिर 
स्वागत 


नृसिह 
परिसरात 
कमान बसविणे 


५.०० 


नृसिह मंदिर परिसरात 
निवास व वाहनतळ 
बांधणेबाबत 


२५.०० 


९०.०० 


कार्यकारी अभियंता 
(बांधकाम), जिल्हा 
परिषद कोल्हापूर 


एकूण 


(90,00 


९०.०० 


२ कोल्हापूर 


काळम्मावाडी 
धरणग्रस्त वसाहत ता. 
कागल जि. कोल्हापूर 
येथील रामलिंग 
देवालय पर्यटन 
विकास कामे 


रामलिंग देवालय 
परिसरामध्ये 
सांस्कृतिक हॉल 
बांधणे 


32.99 


देवालय 
स्वागत 


रामलिंग 
परिसरामध्ये 
कमान करणे 


४.८२ 


६०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता(बांधकाम),जि 
ल्हा परिषद कोल्हापूर 


एकूण 


३६.९३ 


६०.०० 


एकूण१ते२ 


१०६.९३ 


१००,०० 


७ शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 
(पर्यटन संचालनालय) 


(रुपये लक्षात) 


अ.क्र. वजिल्हा 


कामे 


अंदाजित रक्‍कम 


कार्यान्वयीन 
यंत्रणा 


१ 


२ 


| 


१)रायगड 


कर्नाळा 


अभयारण्य येथे 
पर्यटक सुविधा निर्माण करणे, 
ता. पनवेल, जि. रायगड 


पर्यटन 
संचालनालय 


एकूण 


पृष्ठ ३६ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


ब) सन 2022-23 या वर्षात प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांवरील स्थगितीबाबत:- 


१) प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 


२०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : 


२८ जून, २०२२ अन्वये खालील तकक्‍्त्यामधील 


जिल्हास्तरावरील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर 
निधी वितरीत करण्यात आला नव्हता. सदर शासन निर्णयात नमूद कामांपैकी खालील 
कामांवरील स्थगिती उठवून या कामांसंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत 
आहे. तसेच सदर कामांकरीता स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्यानुसार निधी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना वितरित करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व जिल्हा कामे अंदाजित रक्‍कम | वितरीत रक्‍कम | कार्यान्वयीन यंत्रणा 
१ २ ३ 8 4 
१) ठाणे शहापूर 
तालुक्‍यातील 
आजोबा पर्वत कार्यकारी अभियंता, 
परिसर ३००.०० १५०.०० सा.बां.विभाग क्र.-२, 
सुशोभिकरण व ठाणे 
पायाभूत सुविधा 
निर्माण करणे. 
2) नाशिक नांदगाव ह 
) कार्यकारी : 
(गिरणानगर) ता. ति 
घोड धळ सार्वजनिक 
नांदगाव जि. २००.०० १५०.०० यावा 
जता शकी बांधकाम विभाग, 
नाशिक येथे चाक 
शिवसृष्टी उभारणे 
धुळे साळवे गावातील का 
v3 या न कार्यकारी : 
पेडकाई देवी मंदिर त विक 
म वा ai सार्वजनिक 
परिसराचा विकास २५.०० १२.५० नाय 
me बांधकाम विभाग, 
; ता. घुळे 
शिंदखेडा 3 
8) जळगांव जि.जळगांव 
ता.चाळीसगांव 
येथील विकास कामे 
१ खेडी 
खु.ता.चाळीसगाव कार्यकारी अभियंता 
येथील दत्त मंदिर ३०.०० १८.०० बा.विभाग, 
परिसरातील भिंत जि.प.जळगांव 
बांधकाम करणे 


पृष्ठ ३६ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


बहाळ, 
ता.चाळीसगाव 
येथील क्रषीपांथा 
मंदिर (तीर्थक्षेत्र) येथे 
पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे 


90,00 


90,00 


खेडी 
खु.ता.चाळीसगाव 
येथील दत्त मंदिर 
परिसरात संभामंडप 
बांधकाम करणे 


३०.०० 


१८.०० 


बहाळ, 
ता.चाळीसगाव 
येथील क्रषीपांथा 
मंदिर (तीर्थक्षेत्र) येथे 
पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे 


१०,०० 


90,00 


राजमाने, 
ता.चाळीसगाव 
येथील तीर्थक्षेत्र 
बालाजी मंदिर 
सुशोभिकरण करणे 


90,00 


90,00 


खेडगाव, ता. 
चाळीसगाव येथील 
बालाजी मंदिर 
परिसरात सभामंडप 
बांधकाम करणे 


३०.०० 


44.00 


खेडी 
खु.ता.चाळीसगाव 
येथील दत्त मंदिर 
परिसरात चौक 
सुशोभिकरण करणे 


३०.०० 


44.00 


एकुण जळगाव 


१५०.०० 


९६.०० 


4) नंदूरबार 


पर्यटन क्षेत्र कोरीट, 
रनाळा, शनिमांडळ 
व जिल्हा हद्द रस्ता 
रा. मा. ७ वर 
ठानिमांडळ गांवात 
रस्त्याचे बांधकाम 
करणे ता. जि. 
नंदुरबार 


२५०.०० 


94.00 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
नंदुरबार 


पृष्ठ ३६ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


६) सोलापूर मौजे नान्नज, ता. उ. 
सोलापूर रेणूका सार्वजनिक 
माता मंदिर ११.४४ ७.०० बांधकाम विभाग, 
परिसरात पिण्याच्या सोलापूर 
पाण्याची सोय करणे 
७) सोलापूर मौजे माडी, ता. उ. 
सोलापूर पर्णकुटी ते सार्वजनिक 
येमाई मंदिर ३९.३२ २५.०० बांधकाम विभाग, 
परिसरात पेव्हर सोलापूर 
win बसविणे 
८)औरंगाबाद सिध्देश्वर मंदिर 
संस्थान पाल - येथे 
गिरीजा नदीवर 
वका शा जिल्हा परिषद 
घाट बांधकाम करणे — 
मित १४९.०० ५०.०० (बांधकाम), 
q संरक्षण भिंत आतवर 
(रिटेनिंग वॉल) 
बांधकाम करणे, ता. 
फुलंबी 
९) औरंगाबाद =| सिध्देश्वर मंदिर 
संस्थान पाल येथे जिल्हा परिषद 
सांस्कृतिक ९९.०० २९.७० (बांधकाम), 
सभामंडप बांधकाम औरंगाबाद 
करणे. 
१० औरंगाबाद सिध्देश्वर मंदिर 
रोर्ात जिल्हा परिषद 
संस्थान पाल ती suse eer 
10. : : 
परिसर वात 
सुशोभिकरण करणे औरंगाबाद 
सुशोभिकरण करणे 
११ औरंगाबाद | सिध्देश्वर मंदिर 
संस्थान पाल 
ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद 
कार्यालय ते सिध्देश्वर ५०.०० १५.०० (बांधकाम), 
मंदिर रस्त्यावर पथ औरंगाबाद 
दिवे बसविणे व हॉल 
बांधकाम करणे. 
१२ औरंगाबाद । सिध्देश्वर मंदिर 
चा जिल्हा परिषद 
संस्थान पाल कवटी 
तावा २३.०० ६.९० (बांधकाम), 
हॉलजवळ प्रसाधन रगावाय 
गृह बांधकाम करणे. 
१३) औरंगाबाद । पाळ ग्रामपंचायत 
कार्यालय पाल ते 
मालोद्योची वाडी प्रा. 

3 जिल्हा परिषद 
मा.-३३ (सिध्देश्वर १४९.०० ४४.७० (बांधकाम) 
मंदिर) येथे सिमेंट ; : aac 
काँक्रीट रस्ता तयार 
करणे. किमी ०/०० 


ते २/०० ता. फुलंब्री 


पृष्ठ ३६ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


१४ औरंगाबाद श्री राम मंदिर 
संस्थान फुलंब्री ता. जिल्हा परिषद 
फुलंब्री येथे १४५.०० ४३.५० (बांधकाम), 
सांस्कृतिक सभागृह औरंगाबाद 
बांधणे. 

१५) औरंगाबाद श्री राम मंदिर 

) संस्थान फुलंब्री जिल्हा परिषद 
संस्थान फुलंब्री येथे बांधकाम) 
aoe ५५.०० १६.५० (बांधकाम), 
प्रसाधर गृह यो वात 
ee औरंगाबाद 
बांधकाम : 

१६) औरंगाबाद । रामेश्वर संस्थान 
लोहगड नांद्रा 

फुलंबी फुलंब्री जिल्हा परिषद 

फुलंबी ता. फुलंब्री बांधकाम) 
येथे सांस्कृतिक २०.०० ६.०० ( ग 
ea eet औरंगाबाद 
भागृह बांधकाम 
करणे. 

१७ औरंगाबाद | रामेश्वर संस्थान 
लोहगड नांद्रा ता. 
फुलंब्री येथे गड जिल्हा परिषद 
चढण्यासाठी ४०.०० १२.०० (बांधकाम), 
पायऱ्या बसविणे व औरंगाबाद 
हायमास्ट, पथदिवे 
बसविणे. 

१८) औरंगाबाद । म्हसोबा महाराज 
संस्थान बाभुळगाव जिल्हा परिषद 
संस्थान बाभुळगाव प se rae 
तरटे ता. फुलंब्री न न त याव ° 
a औरंगाबाद 
भक्‍त निवास बांधणे. 

१९) औरंगाबाद । साळवेश्वर संस्थान 
मारसावळी ता. जिल्हा परिषद 
फुलंब्री येथे आवार २०.०० ६.०० (बांधकाम), 
भिंत बांधकाम, औरंगाबाद 
हायमास्ट बसविणे. 

२०) औरंगाबाद |। सावळेश्वर संस्थान 
मारसावळी ता. जिल्हा परिषद 
फुलंब्री येथे सिमेंट २०.०० ६.०० (बांधकाम), 
काँक्रीट रस्ता औरंगाबाद 
करणे. 

२१)जालना भराडखेडा, ता. 
बदनापूर, जि. 
जालना येथे श्री क्षेत्र कार्यकारी अभियंता, 
at मंदिर सार्वजनिक 
देवस्थान बांधकाम विभाग 
परिसरातील क्र.१, जालना 
विकास कामे 


पृष्ठ ३६ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


स्वयंपाक गृहाचे 
बांधकाम करणे 


२९.९९ 


९.०० 


पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे 


३७.९९ 


११.४० 


वाहनतळ बांधकाम 
करणे 


२९.९९ 


९.०० 


पाणीपुरवठा हौद व 
पंप हाऊस चे 
बांधकाम करणे 


२९.९७ 


८.९९ 


भुमीगत नाली 
बांधकाम करणे 


३८.९९ 


११.७० 


सिमेट र्‌स्ता 
बांधकाम करणे 


७५.०० 


२२.५० 


एकूण 


289.83 


७२.५९ 


२२) जालना 


मौजे वाकुळवणी ता. 
बदनापूर येथील 
काशिगिरी महाराज 
मंदिर देवस्थान, 
दक्षिणमुखी हनुमान 
मंदिर व निळकंठेश्वर 
मंदिर परिसर 
विकास करणे. 


मौजे वाकुळवणी 
ता. बदनापूर येथे 
भानुदास बाबा 
आटाळकर संस्थान 
ते इंदिरानगर रोड 
भूमिगत नाली तयार 
करणे. 


90,00 


3.00 


मौजे वाकुळणी ता. 
बदनापूर येथे 
भानुदास बाबा 
आटाळकर संस्थान 
ते इंदिरानगर रोड 
सिमेंट काँक्रीट 
रस्ता तयार करणे. 


90,00 


3.00 


मौजे वाकुळणी ता. 
बदनापूर येथे 
दक्षिणमुखी हनुमान 
मंदिर ते मुख्य 
रस्त्यापर्यंत भूमिगत 
नाली तयार करणे. 


90,00 


3.00 


कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां. वि.क्र.१, 
जालना 


पृष्ठ ३६ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


मौजे वाकुळणी ता. 
बदनापूर येथे 
दक्षिणमुखी हनुमान 
मंदिर परिसरात 
कॉक्रीटीकरण 
करणे. 


90,00 


3.00 


मौजे वाकुळणी ता. 
बदनापूर येथे 
निळकंठेश्वर महादेव 
मंदिर ते मुख्य 
रस्त्यापर्यंत सिमेंट 
काँक्रीट रस्ता तयार 
करणे 


१०,०० 


मौजे वाकुळणी ता. 
बदनापूर येथे 
निळकंठेश्वर महादेव 
मंदिर परिसरात 
सुशोभिकरण 

करणे 


90,00 


मौजे वाकुळणी ता. 
बदनापूर येथे 
दक्षिणमुखी मंदिर ते 
मेन रोडपर्यंत सिमेंट 
काँक्रीट रस्ता तयार 
करणे. 


90,00 


मौजे वाकुळणी ता. 
बदनापूर येथे श्रीराम 
मंदिर परिसरात 
सिमेंट काँक्रीट 
रस्ता तयार करणे. 


१०,०० 


३.०० 


मौजे वाकुळणी ता. 
बदनापूर येथे 
वाकुळणी गाव ते 
निळकंठेश्वर महादेव 
मंदिर संस्थान पर्यंत 
सिमेंट काँक्रीट 
रस्ता तयार करणे. 


90,00 


एकूण 


80,00 


219.00 


23) जालना 


कमळेश्वर महादेव 
मंदिर, चितोडा 
येथील विकास 
कामे, ता. बदनापूर 


महादेव मंदिर, खोरा 
येथे भक्तनिवास 
बांधकाम करणे 


90,00 


५०.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां. वि.क्र.२, 


पृष्ठ ३६ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


भक्तनिवास 
परिसरात पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


90,00 


मंदिर परिसराला 
संरक्षक भिंत 
बांधकाम करणे 


90,00 


मंदिर रस्त्यावरील 
घाट कटिंग करणे 


90,00 


महिला व पुरुष 
स्वच्छतागृह 
बांधकाम करणे 


90,00 


खुला कार्यक्रम मंच 
बांधकाम करणे 


90,00 


हिवरा wa ते 
महादेव नवीन रस्ता 
बांधकाम करणे 


90,00 


सार्वजनिक 
कार्यक्रमांकरिता 
जागा सपाटीकरण 
करणे 


90,00 


qd a लिक 
फेन्सिंग कंपाऊंड 
करणे 


90,00 


Go 


भक्तनिवास सिमेंट 
रस्ता बांधकाम 
करणे 


90,00 


जालना 


एकूण 


900,00 


५०.०० 


२४ जालना 


वनदेवी महादेव 
मंदिर, कंडारी बु. 
येथील विकास 
कामे, ता. बदनापूर 


काँक्रीट रिटर्निंग 
वॉल बांधकाम करणे 


90,00 


कंपाऊंड वॉलचे 
बांधकाम करणे 


90,00 


पेव्हर ब्लॉक व सिमेंट 
कॉक्रीट करणे 


90,00 


मंदिर सभोवती 
संरक्षण भिंत बांधणे 


90,00 


हवनकुंडाची इमारत 
बांधणे 


90,00 


वनदेवी महादेव 
मंदिर ते कंडारी बु. 
रस्ता यावर सी.डी. 
कल्वर्ह्ट बांधणे 


90,00 


५०.०० 


जिल्हा परिषद, 
बांधकाम विभाग 
जि.प., जालना 


पृष्ठ ३६ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


भक्तनिवास 
बांधकाम करणे 


१०,०० 


मंदिरसमोरील 
सभामंडपास 
संरक्षक भिंत 
बांधकाम करणे 


१०,०० 


कंडारी बु. ते 
वंजारवाडी रस्त्याची 
उंची कायम 
ठेवण्यासाठी सी.डी. 
वर्क मागे W.B.M. 
रस्ता बांधकाम 
करणे 


90,00 


एकूण 


80,00 


५०.०० 


24) हिंगोली 


मौजे नर्सी (ना. 
ता.जि.हिंगोली 
येथील विकास कामे 


मौजे नर्सी (ना) 
ता.जि.हिंगोळी भाग 
क्र०१. येथे पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


५०.०० 


44.00 


मौजे नर्सी (ना. 
ता.जि.हिंगोळी भाग 
क्र०१. येथे पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


५०.०० 


१५.०० 


कार्यकारी अभिंयता 
(बांधकाम), जिल्हा 
परिषद, हिंगोली 


एकूण 


900,00 


30,00 


२६) परभणी 


श्री गुप्तेश्वर 
देवस्थान मौ. 
कौडगाव बु. ता. 
forge, जि. परभणी 
या तिर्थक्षेत्रास निधी 
उपलब्ध करुन 
देणेबाबत. 


गुप्तेश्वरर॒ मंदिर 
परिसरातील 
करपरा नदीकाठी 
घाट बांधकाम 
करणे. 


९०.०० 


१२.०० 


गुप्तेश्वर मंदिर 
परिसरात 

पेव्हरब्लॉक व 
सुशोभिकरण करणे. 


२०.०० 


गुप्तेश्वर मंदिर 
परिसरात 

विद्युतीकरण व 
सुशोभिकरण करणे. 


२०.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
परभणी 


पृष्ठ ३६ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


8 गुप्तेश्वर मंदिर 
परिसरात सभामंडप ३०.०० ९.०० 
बांधकाम करणे. 
एकूण 990,00 33.00 
७ परभणी मौजे सावंगी ता. a 
ay जिंतूर कार्यकारी : 
, जि. परभणी वव क 
es सार्वजनिक 
येथील महादेव १००.०० ५०.०० व 
तो शातात बांधकाम विभाग, 
मंदिर परिसराचा 
णि परभणी 
विकास करणे 
२८) नांदेड मौजे घुंगराळा कार्यकारी अभियंता, 
येथील पर्यटन सार्वजनिक 
विकास कामे, ता. ५०.०० २५.०० बांधकाम विभाग 
नायगाव खै, जि. (दक्षिण),जिल्हा 
नांदेड परिषद, नांदेड 
एकूण१ ते २८ २७०७.६९ १११३.३९ 


२) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, २०२२ अन्वये 
खालील तक्त्यामधील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाझी संबंधित कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देऊन स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
तथापि, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर निधी वितरित करण्यात आला नव्हता. सदर शासन निर्णयात 
नमूद कामांपैकी खालील कामांवरील स्थगिती उठवून या कामांसंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्यास 
परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच सदर कामांकरीता स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्यानुसार निधी 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरित करण्यात येत आहे. (महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ) 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व जिल्हा कामे अंदाजित रक्‍कम ' वितरीत रक्‍कम | कार्यान्वयीन यंत्रणा 
q 2 3 8 4 
कळंबोली (जिल्हा 
रायगड) व सालवड 
हद्दीतील महाराष्ट्र पर्यटन 
१) रायगड ऐतिहासिक ५०.०० १५.०० रा 
ऐतिहासिक पुरातन विकास महामंडळ 
शिवमंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 
२) ठाणे जि. ठाणे, ऐरोली 
सेक्टर-१, दिवागाव 
aa 2 महाराष्ट्र पर्यटन 
तलाव व 300,00 ९०.०० : 
आजुबाजुचा विकास महामंडळ 
आजुबाजुचा परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 
शिर्डी हाहरातील 
गग विविध प्रभांगांतील ति ees महाराष्ट्र पर्यटन 
रस्ते विकसित ब = विकास महामंडळ 
करणे. 
शिर्डी हाहरातील 
eas विविध प्रभागांतील महाराष्ट्र पर्यटन 
४ अहमदनगर ial eit 300,00 ९०.०० ननतीन 
मुख्य रस्त विकास महामंडळ 
सोलर दिवे उभारणे. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


५) औरंगाबाद 


रामेश्वर मंदिर 
कायगांव ता. 
गंगापूर येथे घाट 
बांधणे व 
सुशोभिकरण करणे. 


२००.०० 


६०.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


६) औरंगाबाद 


म.प.वि.म पर्यटक 
निवास, ea 
रोड, औरंगाबाद 
येथील अजिंठा 
पर्यटक निवास 
इमारतीचे पुनर्जीवन 
करणे. 


२८२.९५ 


८५.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


७ औरंगाबाद 


म.प.वि.म पर्यटक 
निवास, स्टेडान 
रोड, औरंगाबाद 
येथील वेरूळ 
पर्यटक निवास 
इमारतीचे पुनर्जीवन 
करणे. 


४७०.०८ 


१४१.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


८) औरंगाबाद 


म.प.वि.म पर्यटक 
निवास, ea 
रोड, औरंगाबाद 
येथील उदयगिरी 
पर्यटक निवास 
इमारतीचे पुनर्जीवन 
करणे. 


१३३.८९ 


९०.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


९) परभणी 


प्रादेशिक पर्यटन 
विकास योजनेंतर्गत 
श्री गुप्तेश्वर 
देवस्थान मौ. 
कौडगाव बु. ता. 
forge, जि. परभणी 
या तिर्थक्षेत्रास निधी 
उपलब्ध करुन 
देणेबाबत. 


900,00 


30,00 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


१०) हिंगोली 


प्रादेशिक पर्यटन 
विकास योजनेंतर्गत 
श्री. महादेव मंदिर 
देवस्थान मौ. बासंबा 
ता.जि. हिंगोली 
येथील मंदिर 
परिसरात विविध 
विकास कामे करणे. 


२५.०० 


८.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


पृष्ठ ३६ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


११) हिंगोली 


मोठा मारोती मंदिर 
मौ. बासंबा ता. जि. 
हिंगोली 
परिसरामध्ये 
सुशोभिकरण व 
इतर विकास कामे 
करणे. 


३०.०० 


९.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


१२) हिंगोली 


दस्तगीर दर्गा मौ. 
बासंबा ता. जि. 
हिंगोली परिसरात 
संरक्षणभिंत 
बांधकाम व इतर 
विकास कामे करणे. 


९०.०० 


१२.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


१३) हिंगोली 


मौ. बासंबा ता. जि. 
fence! तलाव 
संवर्धन व 
सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


१४ हिंगोली 


बाभुळगाव ता. जि. 
हिंगोली येथील 
खंडोबा मंदिर 
धबधबा परिसरात 
सुशोभिकरण 
करणे 


900,00 


३०.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


१५) वाशिम 


कोंडाली, ता. 
मानोरा, जि. 
वाशीम येथे येथे 
पर्यटन मुलभूत 
सुविधा स्थापन 
करणे 


४९८.७७ 


१५०.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


१६) नागपूर 


चौकी बृहस्पती 
मंदिर, ता. हिंगणा 
येथे नवीन किचन 
शेड मध्ये सुविधा 
उपलब्ध करुन देणे, 
मंदिरामागे नाल्याची 
भिंत बांधकाम 
करणे. 


(90,00 


२१.०० 


महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ 


VHT IT १६ 


3930.88 


९४०.०० 


2. 


अटीव शार्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 
२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, पर्यटन 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन 


पृष्ठ ३६ पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


विकास महामंडळ, मुंबई/ संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ 
जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 

3) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 

४) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर 
कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात 
वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
आवर्यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक 
आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/ 
कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची 
खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.१४६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील 
उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद उपयोगात 
आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांचा विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/ 
संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अज्ञा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून 
ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रात करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अज्ञा कामाच्या 
पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात संबंधित 
जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक 
राहील. sa प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही 
प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट 
करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच 
पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात 
यावी. 

सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 

मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास 

न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखळा आणि 

निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचाळनाळयास सादर 

करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


११ 


य“ 


३. सन २०२२-२३ मधील वरील ब) येथील अनुक्रमांक १ व २ तक्‍्त्यामधीळ कामांसाठी वर नमूद 
करण्यात आलेला खर्च सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून FIGS "मागणी 


पृष्ठ ३६ पैकी ३५ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी 
मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) 
सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावरील 
कामांसाठी संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना 'आहरण व 
संवितरण अधिकारी" व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना “नियंत्रण अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी व पर्यटन संचालनालयाशी संबंधित कामांसाठी मुख्य लेखा 
अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी' व सह 
संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई / संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर 
करण्यात यावा. 
४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ च्या परिशिष्टामधीळ तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११०२१७३४३५९९२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, Ujjwala Santosh son 
Dandekar क 
(उज्ज्वला दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. सर्व संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

९. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या 
विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३६ 


